सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षेसाठी ज्या पेपरला पुस्तके, 
शासन निर्णय व अधिसुचनांची प्रत सोबत 
बाळगण्यास अनुमती आहे त्याबाबतची यादी 
जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२३२३/प्र.क्र.१२/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ जून, २०२३. 


शासन परिपत्रक- 

सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचा अभ्यासक्रम दि. ६ जून, 
१९७७ च्या परिक्षा नियमांन्वये निर्धारित करण्यात आला असून त्यानुसार परीक्षेचे आयोजन करण्यात 
येते. सदर सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षेतील काही पेपरसाठी पुस्तके, शासन निर्णय व अधिसुचना यांच्या प्रती 
सोबत बाळगण्यास अनुमती देण्यात आलेली आहे. 

तथापि, संबंधित पेपरच्यावेळी नेमकी कोणती पुस्तके सोबत आणणे आवश्‍यक आहे, याबाबत 
उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याने याबाबतची यादी प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 
या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार पेपरच्यावेळी सोबत बाळगावयाची पुस्तके, 
शासन निर्णय व अधिसुचनांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर परिशिष्टामध्ये नमूद शासन 
निर्णय व अधिसुचना यांचेखेरीज इतर कोणतेही शासन निर्णय/अधिसुचना सोबत ठेवण्यास परवानगी 
नसेल याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६१३१८०९१०७८०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by PRASHANT ATAMARAM NAVGE 


DI IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, |ENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


4.20=1aa19561cb9df1 0dSed 18ea1e2dd9c21abc8f013acd 1abf32 
b760e9654b8 15: i 


\Code=400032, st=Maharashtra, 
ATA M A R A M N AVG E IINumber=CC09BD62F22C3FE43CEF4F7746E3347362ED6D53C 
DSE3C1EDBC44748819D1016, |ANT ATAMARAM NAVGE 
0! 


1 
2023.06.14 11:50:55 +05'30 


(प्र.आ. नावगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२३२३/प्र.क्र.१२/का.१७, दि. १३ जून, २०२३ सोबतचे परिशिष्ठ 


पेपर व विषय पेपरच्यावेळी सोबत ठेवावयाची पुस्तके/ शासन निर्णय / अधिसुचनांची । पुस्तके/शासन निर्णय/ अधिसुचना उपलब्ध होण्याचे 
भाग यादी स्रोत 
क्रमांक 
पेपर क्र. । शासन महाराष्ट्र विधानसभा तसेच विधानपरिषद नियम महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या mis.org या अधिकृत 
१ कार्यनियमावली संकेतस्थळावर उपलब्ध 
(भाग- | महाराष्ट्र कार्यनियमावली (पहिली अनुसूची वगळून) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध 
१) | विधानमंडळ कार्यनियमावली अन्वये दिलेले अनुदेशञ महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध 
नियम 
पेपर | राज्य शासकीय | म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ (पुस्तक) सामान्य प्रशासन विभागाच्या संकेतस्थळावर “कायदे व 
क्र.१ । कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, १९९१ (पुस्तक) नियम” या मथळयाखाली उपलब्ध 
(भाग-२) | सेवाविषयक बाबी | HATS. (वर्तणूक) नियम,१९७९ (पुस्तक) 


म.ना.से. (जेष्ठतेचे विनियम) नियम, २०२१ 


पदोन्नतीचे मार्गदर्शक तत्वे - सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 
क्र. एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२,दि. ०१.०८.२०१९ 


बदली अधिनियम २००५- सा.प्र.वि., शासन अधिनियम, दि. 
१२.०५.२००६ 


संगणक अर्हता- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिनियम, 
दि. २५.०१.१९९९ व दि. २८.०५.२०१८ 


सेवाप्रवेश नियम- सा.प्र.वि, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही 
२०२०/प्र.क्र.५५/ कार्यासन १२, दि. ०९.०९.२०२१ 


अनुकंपा धोरण 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. अकंपा 
१२१७/प्र.क्र.१०२/ का.आठ, दि. २१.०९.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अकंपा- 
१२२१/प्र.क्र. १८६ /का.८, दि.२६.०८.२०२१ 


परिविक्षाधीन धोरण- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवी 


२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या. ८, दि. २२.०६.२०२१ 
आरक्षण धोरण 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना, दि. 
२९.०१.२००४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्र.बीसीसी- 


२०१६/प्र.क्र. २९५॥१/१६-ब, दि. २२.०७.२०१६ 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी- 

२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब(ए), दि. ०६.०७.२०२१ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय.क्र.दिव्यांग-२०१८/ 
प्र.क्र.११४/ १६-अ, दि. २९.०५.२०१९ 


प्रतिनियुक्ती धोरण 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही- 
११०२/प्र.क्र.७३१/का.१२, दि. १७.१२.२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, 
दि. १६.०२.२०१८ 


महसूली विभाग वाटप- शासन अधिसुचना, दि१४.०७.२०२१ . 


लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन- सा.प्र.वि. शासन अधिसुचना, 
दि.२८.३.२००५ 


महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर “शासन निर्णय” 
या मथळयाखाली उपलब्ध 


पेपर 
क्र२ 
(भाग १) 


मंत्रालय ते 
जिल्हा पातळीची 
RITA रचना, 
य धोरणे व 
RAN 


सदर पेपर पुस्तकांशिवाय आहे. 


पेपर 
क्र.२ 
(भाग 2) 


्यालयी 
्यपद्धती व 
इतर. 


सदर पेपर पुस्तकांशिवाय आहे 


पेपर 
3 
(भाग-१) 


वित्त 
विभागामार्फत 
तयार करण्यात 
आलेल्या 
म.ना.से. नियम 
पुस्तिकांचा 
अभ्यास. 


वेतन/निवृत्तीवेतन 


4. 
2. 


qo. 


99. 


म.ना.से. (वेतन) नियम, १९८१ (पुस्तक) 

म.ना.से. (सुधारीत वेतन) नियम २०१९ (७ वा वेतन आयोग) 
दि. ३० डिसेंबर, २०२१ पर्यंत सुधारित आवृत्ती 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९- वित्त 
विभाग शासन अधिसूचना दि. २२ एप्रिल, २००९. 

वित्त विभाग परिपत्रक क्र.वेपुर १०१९/प्र.क्र.८/सेवा९,दि. 
२०.०२.२०१९. 

म.ना.से. (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ 
(पुस्तक) 

म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ (पुस्तक) तसेच यामधील 
सुधारणा-वित्त विभाग शा.नि.क्र. सेनिवेर०१९/प्र.क्र.५८/सेवा 
४, दि. ०१.०३.२०१९ 

नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना- वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. अनियो १००५/१२६/सेवा ४, दि. ३१ 
ऑक्टोबर, २००५. 

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS)- वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र. अनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा ४, दि. २७ ऑगस्ट, 
२०१४ 

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेबाबतची स्तर_१ 
कार्यपध्दती- वित्त विभाग 
शा.नि.क्र.अनियो२०१५/(९०७)/प्र.क्र.३२/सेवा४,दि. 
६.४.२०१५ 

DCPS/NPS योजनेतर्गत सेवेत असताना मृत्यु पावल्यास 
कुटूंबियांना सानुग्रह अनुदान व लाभ मंजूर करणे. शा.नि. 
वित्त विभाग.दि.२९.०९.२०१८ 

DCPS /NPS प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटूंब 
निवृत्तीवेतन आणि मृत्यु उपदान लागू करणे.नि.शा - वित्त 
विभाग, दि ३१ .मार्च २०२३ 


वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावर “कायदे व नियम” या 
मथळयाखाली तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर “शासन निर्णय” या मथळयाखाली 
उपलब्ध 


रजा- 


रजा प्रवास सवलतीसंदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा- वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्र. रप्रस १११४/प्र.क्र.११/सेवा-५, दि. 
१० जून, २०१५ 

विकलांग अपत्य असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना 
विशेष बाल सांगोपन रजा शा.नि.क्र.संकीर्ण- 
२०१६/प्र.क्र.५७/सेवा-६ दिनांक २१/०९/२०१६. 

प्रसुती रजा संदर्भात सेवा कालावधीची अट- शा.नि. वित्त 
विभाग क्र.: प्ररजा-२०१५/ प्र.क्र. २५/ सेवा-६, दि.१५ 

जानेवारी, २०१६. 


महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर “शासन निर्णय” 
या मथळयाखाली उपलब्ध 


इतर- 


१. म.ना.से. (सेवेच्या सर्वधारण शर्ती) नियम, १९८१ ची वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावर “कायदे व नियम” या 
दि. ३०.१२.२०२१ रोजीची सुधारित आवृत्ती (पुस्तक) मथळयाखाली तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या 

२. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, संकेतस्थळावर “शासन निर्णय” या मथळयाखाली 
बडतर्फी व सेवेतून काढणे या काळातील प्रदाने) उपलब्ध 
नियम,१९८१ (पुस्तक) 

३. अचानक नाहिशा झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक लाभ. 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. सेनिवे १०८९/४९१/सेवा ४, 
दि. ५ जुले, १९९१. 

४. आश्वासित प्रगती योजना/अकार्यात्मक पदोन्नती- वित्त विभाग 
शा.नि. क्र.वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा३,दि.१.०४.२०१० व 
सुधारित आश्वासित प्रगती  योजना-वित्त विभाग 
शा.नि.क्र.वेतन२०१९/प्र.क्र.२३/सेवा३,दि. ०१.०३.२०१९ 

५. प्रवासभत्ता मूळ शासन निर्णय - वित्त विभाग शासन निर्णय. 
क्र. एसईआर-१०७७/१५६-सी/एसईआर-५, दि. ११ ऑगस्ट, 
१९७७. तसेच त्यामधील सुधारणा - शासन निर्णय क्र. प्रवास 
१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि.३ मार्च, २०१० 

६. जन्म तारखेची नोंद - शा.प. सा.प्र.वि., दिनांक २७.९.१९९४ 

पेपर | अर्थसंकल्पीय । महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका (पुस्तक) वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावर “कायदे व नियम” या 
क्र.३ | बाबींचा अभ्यास | मुंबई वित्तीय नियम, १९५९(पुस्तक) मथळयाखाली उपलब्ध 
(भाग-२) महाराष्ट्र आकरिमक खर्च नियम, १९६५ (पुस्तक) 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ (भाग एक) (पुस्तक) 
अर्थसंकल्पीय अंदाज नियत वाटप प्रणाली (बीईएएमएस-8₹/)॥/8) वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावर “बीईएएमएस” या 
मथळयाखाली “Manual” मधील “Administrative 
Department” येथे उपलब्ध 
पेपर क्र | टिप्पणी, मसुदा | सदर पेपर पुस्तकांशिवाय आहे. ae 
8 लेखन व इतर 


